सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य पिकांकरिता 
भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA- Oilseed) अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा रु.१३.३५ लाख निधी वितरीत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.२०/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 
संदर्भ:- 
१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-ओअ,दि.१९/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे.२०२० 
३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
४. कृष, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग भारत सरकार यांचे पत्र File No. 2-94/2092-NFSM 
(OS) Dt.20/0¢/2020 
५. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राअसुअ/प्र.क्र.६५/४-ओअ,दि.०५/१०/२०२० 
६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
TA File No. १४-१/२०२०-७५-॥,) Dt.14/08/2020 
७. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/९७॥/॥ TRFA 0॥_२०-२१/वि.मा.प्र./प्र.क्र.१०/२४७६१/२०, 
दि.०८/१०/२०२० 
८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि-२०-२१/प्र.क्र.०९/५९५५/२०२०, 
दि.१०/०२/२०२१ 
९. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/पुनर्वि.प्र.अ.जा.रा.हि./अ.मा./प्र.क्र.०६/५९७१/२०, 
दि.१२/०२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड 
पिकांकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-OILSEED) संदर्भ क्र.४ 
येथील पत्रान्वये दि. २०/०८/२०२० च्या पत्रान्वये एकूण रु.११६.६७ लाख रकमेच्या कृती आराखडयास 
मंजूरी दिली आहे. त्यास संदर्भ क्र.५ येथील दि. ०५/१०/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने दि.१५/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत भात पड 
क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA Oilseed) HRIHATHRAT सन २०१९-२० Helles 


अखर्चित निधी केंद्र हिस्सा रु.१६.५४० लाख सन २०२०-२१ करिता पुनर्जीवित करुन दिला असून 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.२०/४ओ 


याव्यतिरिक्त सन २०२०-२१ करिता मुक्‍त निधी केंद्र हिस्सा रु.५३.५० लाख असा एकूण केंद्र हिस्सा 


रु.७०.०० लाख निधी खालीलप्रमाणे मुक्‍त केला आहे. 


(₹ लाख) 
प्रवर्ग सर्वसाधारण  । अनुसूचित । अनुसूचित एकूण 
जाती जमाती 
सन २०२०-२१करिता मुक्‍त निधी |। ४२.१६ ६.३१ ५.०३ ५३.५० 
पुनजिवित निधी ५.८९ | ७.७० | २.९१ १६.५० 
एकूण एकंदर | ४८.०५ १४.०१ ५.२९ ७०.०० 


आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र.८ येथील दि.१०/०२/२०२१ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्ये पिकांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राज्य हिळ्याचा रु.२६८.४८७ लाख समर्पित 
केलेला निधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्ये पिकांकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी कमी 
पडणा-या राज्य हिळऊछ्याकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.९ येथील 
दि.१२/०२/२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (Trfa-Oilseed) अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण १३.३५ लाख 
वितरीत करण्याबाबत दि.१२/०२/२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य 
हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 
शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व 
तेलताड पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (Trfa-Cilseed) 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण १३.३५ लाख (रुपये तेरा लाख पस्तीस 
हजार wad) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत 
निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-(गळितधान्य) = अनुसूचित जाती di एकूण वितरीत 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
निधी 
(६०%) (४०%) 
८.०१ ५.३४ १३.३५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.२०/४ओ 


2. 


uy, 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये 
गळितधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी (॥॥8-0॥56860) WA २०२०-२०२१ मध्ये केंद्र हिस्याचा ₹८.०१ 
लाख (रुपये आठ लाख एक हजार Hae) निधी व राज्य हिस्याचा ₹५.३४ लाख (रुपये पाच लाख 


चौतीस हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
केंद्र हिस्स्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्स्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(00) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | (00) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती उपयोजना | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती उपयोजना 
(२४०१ 8१०५), 33, अर्थसहाय्य (२४०१ 8११४), ३३ ,अर्थसहाय्य 


शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळितधान्य व तेलताड पिकांकरीता भात पड 
क्षेत्रामध्ये गळितधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (Tra-Oilseed) उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 
₹१३.३५ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत 
करावा. 

सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने 
निधी आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
| आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या 


स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.२०/४ओ 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, 
२०२० नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१५३३०८४१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRI AND ADF 


M A H AV E E R DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a9503a5209¢984c1 1429291 2b642bdfd32282e4276fb5541f4f9242 
3cb110d23, 
pseudonym=37801588COBB093738788C0382DB2C2FAD747357, 
BA LASA H E B Z E N DAG E serialNumber=43D7BB272129CD138285326848 | CB2CEEE 1F236D393ACEC 
B71084BC36FFEEDO2, cn=MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
Date: 2021.03.10 12:37:35 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Whe: 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती-४अे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


